मौजे देवरी, रेवसा, पुसदा व देवरा ता. जि. 
अमरावती या गावठाणातील पूर पुनर्वसित 
भागासाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त अंतर्गत रस्ते 
/नालीचे बांधकाम करणे या नागरी सुविधा 
कामांकरिता निधी मंजूरीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एहएफडी-२०१९/प्र.क्र.२६(१)/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८/०३/२०२३ 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आव्यप्र-२१००/प्र.क्र.९७/आव्यप्र-२, दि.०२/०९/२०१४ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांकः एलएफडी-२०१९/प्र.क्र.२६/र-१२, दि.११/०९/२०१९ 

3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांकः एलएफडी-२०१९/प्र.क्र.२६/र-१२, दि.३१/०३/२०२१ 

४) शासन शुध्दीपत्रक क्र. एलहएफडी-२०१९/प्र.क्र.२६/र-१२, दि.१०/०८/२०२२ 
) 
) 
) 


Cc 


4) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि. १७/०४/२०१५ 
६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि. १९/०१/२०१६ 
७) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र. पूर-पुनर्व/अका/कावि-५७/२०२३, दि.२१/०२/२०२३ 


प्रस्तावना - 

अमरावती जिल्हयातील सन २००७ मधील अतिवृष्टी / पुरामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन व 
घरांची पुनर्बाधणी करण्याचा निर्णय दि.०२/०९/२०१४ च्या शासन आदेशान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच 
पुनर्वसित भागात नागरी सुविधा कामांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. सदर नागरी सुविधेचे कामाकरिता जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी दि.१५/०३/२०२१ च्या 
पत्रान्वये शासनास निधी मागणी प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अनुषंगाने अंतर्गत रस्ते /नालीचे बांधकाम करणे 
या नागरी सुविधा कामासाठी रु.३७.१४ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. तथापि 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी दि.२१/०२/२०२३ च्या पत्रान्वये सदरचा निधीचा विनियोग करण्यात आला 
नसल्याने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये विनियोग करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत विनंती केली आहे. 
त्यानूसार सदचा निधीचा विनियोग करण्यास परवानगी देण्याची व नागरी सुविधेच्या प्रगतीत असलेल्या कामांचे 
देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय 

तद्नुसार, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिळ २०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिळा, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, मौजे देवरी, रेवसा, 
पुसदा व देवरा ता. जि. अमरावती येथील पुनर्वसित भागातील खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या पुरपुनर्वसित 
गावठाणातील अंतर्गत रस्ते / नाली बांधकाम करणे या नागरी सुविधा कामांसाठी कामाच्या प्रगतीनूसार मौजे 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०१९/प्र.क्र.२६(१)/र-१२ 


पुसदा यांना सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रु.५५,००,०००/- 
(रुपये पच्चावन्न लक्ष फक्त) एवढा निधी "मागणी क्रमांक सी-६, मु. ले. शी. २२४५-नैसर्गिक आपत्तींच्या 
निवारणासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२)(०४) पुरामुळे बाधीत झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी 
पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ २२२९) ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्यामार्फत संबंधित कार्यन्वयन 
यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद यांना खालील अटींच्या अधिन राहून उपलब्ध करुन देण्यात येत 


आहे 
अ. । पुनर्वसित | नागरी सुविधा कामाचा | प्रज्ञासकीय अखर्चित निधी कामाच्या 
क्र गांव तपशील मान्यता  । वितरीत केल्याप्रमाणे | प्रगतीनूसार वितरीत 
विनियोगास मान्यता । करावयाचा निधी 
१ २ 3 8 4 & 
q पुसदा i रस्ते / नाली | ८४,२३,०००/- २७,१४,०००/- ५५,००,०००/- 
बांधकाम करणे 
अटीव शर्ती 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित कार्यन्वयन 


यंत्रणेकडे अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने या आदेशान्वये मंजूर केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची 
प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तदनुषंगाने GU sears शासन, विभागीय आयुक्त, 
अमरावती व जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी ज्या मंजूर नागरी सुविधा 
कामाकरीता आला आहे, त्याच कामासाठी खर्च करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करताना मंजूर 
केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही व निश्चित केलेल्या 
कालावधीत कामे पूर्ण होईल. तसेच मंजूर निधी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च 
होणार नाही याची संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त झालेला कोणताही निधी शिल्लक राहणार 
नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational 
Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते ) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित 
कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्षातर्गत संबंधित संनियंत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या 
खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर 


करावेत. TEU या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे 
संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०१९/प्र.क्र.२६(१)/र-१२ 


६) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. खर्च 
ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip सह शासनास न चुकता 
सादर करावीत. 


७ संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र utilization 
Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुकक्‍्त/शासनास 
तातडीने सादर करावीत 


८) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२२-२०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने तसेच मध्ये सन २०२१-२०२२ मध्ये अखर्चित राहिलेल्या निधीच्या विनियोगास 
परवानगी देण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित 
कालावधीत शासनास सादर करावा. 


२. वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी वरील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


३. मौजे देवरी, रेवसा, पुसदा व देवरा ता. जि. अमरावती येथील पुनर्वसित भागातील अंतर्गत रस्ते / नाली 
बांधकाम करणे या नागरी सुविधेच्या कामासाठी शासन निर्णय दि.३१/०३/२०२१अन्वये सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर केलेला व कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जि. प. अमरावती यांचेकडे अखर्चित 
राहीलेल्या रु.३७.१७ लक्ष निधीपैकी उपरोक्त रकान्यातील स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षात मौजे पुसदा या पुनर्वसित गावाकरीता विनियोग करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना BEAMS प्रणालीवर तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची 
कार्यवाही महसूल व वन विभागाच्या म-११ कार्यासनाने करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१९१९०६३२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, CHULARAM R व भ्या 


2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7e5ef0c4328259521 ba94feaafdff 
badf353be3592552a31, postalCode=400032, st=Maharas! 


NIKHARE : 
(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती 
२. जिल्हाधिकारी, अमरावती 
3. महालेखपाल (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/ नागपूर-२ 
४. महालेखपाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१/ नागपूर-२ 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, अमरावती 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
८. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-९, अर्थ संकल्प -६, मंत्रालय, मुंबई 
९. महसूल व वन विभाग, कार्यासन म-११/ ब-१/पी एसी, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती र-१२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


